RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०. अंक- ४१ ] 


, 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


- 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांजकडून 


सुधारित अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . १ / २०२१-२२.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ 
अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


" 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


, 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहाता यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहाता यांचे अधिनस्त परिरक्षण 
भूमापक लोणी बु ।। यांचे सजेमध्ये मौजे हसनापूर , दुर्गापूर ही गावे व परिरक्षण भूमापक राहाता यांचे सजेमध्ये मौजे दहिगाव कोहाळे हे 
गाव व परिरक्षण भूमापक शिर्डी यांचे सजेमध्ये मौजे न.पा.वाडी व परिरक्षण भूमापक पिंप्री निर्मळ यांचे सजेमध्ये मौजे आडगाव खुर्द , 
आडगाव बुद्रुक , नांदुर बुद्रुक , खडकेवाके , चोळकेवाडी ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 


" 


, 


, 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहाता यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे हसनापूर , 
दुर्गापूर ही गावे परिरक्षण भूमापक लोणी बु || यांचे सजांत , मौजे दहिगाव कोहाळे हे गाव परिरक्षण भूमापक राहाता यांचे सजात , मौजे 
न.पा.वाडी हे गाव परिरक्षण भूमापक शिर्डी यांचे सजात , मौजे आडगाव खुर्द , आडगाव बु . , नांदुर बुद्रुक , खडकेवाके , चोळकेवाडी हे गावे 
परिरक्षण भूमापक पिंप्री निर्मळ यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी 
देणेत येत आहे . 


९ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रूपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) २४६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


सजा 


गावाचे नाव 


सनद फी वसुली रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


राहाता 


परिरक्षण भूमापक , 


, लोणी 


हसनापूर 


३२,६ ९ ४ 


: 


२ 


राहाता 


दुर्गापूर 


४१,६०५ 


. 


३ 


राहाता 


परिरक्षण भूमापक , राहाता 


दहीगाव कोहाळे 


४८ , ९९ ८ 


. 


30 


४ 


राहाता 


परिरक्षण भूमापक , 

शिर्डी 


न.पा. वाडी 


. 


३०,८२ ९ 


: 


५ 


राहाता 


आडगाव खुर्द 


२५,७७४ 


: 


६ 


राहाता 


परिरक्षण भूमापक पिंप्री निर्मळ 


आडगाव बुद्रुक 


६५,८०४ 


: 


. 


७ 


राहाता 


नांदूर बुद्रुक 


९ ०,६८६ 


: 


. 


८ 


राहाता 


खडकेवाके 


" 


३०,७६८ 


: 


९ 


राहाता 


चोळकेवाडी 


७८४१ 


.. 


एकूण 


1 


३,७४ , ९९९ 


: 


: 


परिशिष्ट 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख कार्यालय 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहाता 


अ . क्र . 


सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


लोणी बुद्रुक 


लोणी बुद्रुक 


७३७ 


लोणी बुद्रुक 


लोणी बुद्रुक 


७३७ 


परिरक्षण 


परिरक्षण 


भूमापक 


भूमापक 


२ 


लोणी खुर्द 


५२४ 


लोणी खुर्द 


५२४ 


३ 


लोहगाव 


१७०१ 


लोहगाव 


१७०१ 


४ 


कोल्हार बु . 


१२१ ९ 


कोल्हार बु . 


१२१ ९ 


५ 


दाढ बु . 


७११ 


दाढ बु . 


७११ 


६ 


हनुमंतगाव 


३८३ 


हनुमंतगाव 


३८३ 


७ 


पाथरे 


४६५ 


पाथरे 


४६५ 


८ 


हसनापूर 


९ ४ 


हसनापूर 


९ ४ 


९ 


दुर्गापूर 


१२० 


दुर्गापूर 


१२० 


एकूण .. 


७ 


५७४० 


२ 


२१४ 


९ 


५ ९ ५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अ . क्र . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहाता चालू 
सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

परिरक्षणास नव्याने 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

घ्यावयाचे गाव 
सजा 

गावे 

मिळकती गावे मिळकती सजा 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


राहाता 


राहाता 


१ ९ ३५ 


राहाता 


राहाता 


१ ९ ३५ 


परिरक्षण 


परिरक्षण 


भूमापक 


भूमापक 


२ 


कोहाळे 


५२३ 


कोहाळे 


५२३ 


३ 


केलवड 


४८६ 


केलवड 


४८६ 


3 
४ 


साकुरी 


४१२ 


साकुरी 


४१२ 


५ 


एकरुखे 


५५५ 


एकरुखे 


५५५ 


६ 


रांजणगाव खुर्द 


२६६ 


रांजणगाव खुर्द 


२६६ 


७ 


रामपूरवाडी 


३५२ 


रामपूरवाडी 


३५२ 


८ 


वाकडी 


५१६ 


वाकडी 


५१६ 


९ 


१४० 


दहिगाव कोहाळे १४० 


दहिगाव 
कोहाळे 


एकूण .. 


८ 


५०४५ 


१ 


१४० 


९ 


५१८५ 


१ 


शिर्डी 


११४३ 


शिर्डी 


११४३ 


शिर्डी , 
परिरक्षण 


शिडी , 
परिरक्षण 


भूमापक 


भूमापक 


२ 


१ ९ ४६ 


१ ९ ४६ 


पुणतांबा 
शिंगवे 


पुणतांबा 
शिंगवे 


३ 


५३१ 


५३१ 


४ 


रूई 


४ ९ ३ 


रूई 


४ ९ ३ 


५ 


निमगाव को . 


४१८ 


निमगाव को . 


४१८ 


६ 


पिंपळवाडी 


३५१ 


पिंपळवाडी 


३५१ 


७ 


२८४ 


सावळी विहीर बु . 
सावळी विहीर खु . 


८ 


१२२ 


सावळी विहीर बु . २८४ 
सावळी विहीर खु . १२२ 
नथुपाटलाची वाडी ८८ 


९ 


८८ 


नथुपाटलाची 
वाडी . 


८ 


४१४५ 


१ 


८८ 


९ 


४२३३ 


१ 


एकूण . 
पिंप्री निर्मळ 
परिरक्षण 


पिंप्री निर्मळ . 


४८४ 


पिंप्री निर्मळ 


४८४ 


भूमापक . 


२ 


अस्तगाव 


६२७ 


अस्तगाव 


६२७ 


३ 


3 


राजुरी 


३६२ 


राजुरी 


३६२ 


8 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


अ . क्र . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहाता चालू 
सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

परिरक्षणास नव्याने 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

घ्यावयाचे गाव 
सजा 

गावे मिळकती गावे 

मिळकती सजा 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


४ 


ममदापूर 


२८१ 


ममदापूर 


२८१ 


५ 


जळगाव 


३३१ 


जळगाव 


३३० 


६ 


रांजणखोल 


१०५१ 


रांजणखोल 


१०४ ९ 


७ 


चितळी 


८४४ 


चितळी 


८४३ 


८ 


बाभळेश्वर 


५०३ 


बाभळेश्वर 


५०३ 


९ 


आडगाव खुर्द १०५ 


आडगाव खुर्द 


१०५ 


१० 


आडगाव बुद्रुक २०६ 


आडगाव बुद्रुक 


२०६ 


११ 


१२५ 


नांदूर बुद्रुक १२५ 
खडकेवाके 

८४ 


नांदूर बुद्रुक 
खडकेवाके 


१२ 


८४ 


१३ 


चोळकेवाडी 


२४ 


चाळकेवाडी 


२४ 


१४ 


एकूण . 


८ 


४४८३ 


५४४ 


१३ 


५०२७ 


2 


विष्णू सावळाराम शिंदे , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 


अहमदनगर , ९ सप्टेंबर २०२१ . 

. 


अहमदनगर . 


सुधारित अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . २ / २०२१-२२.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 

/ 
आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ 
अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


, 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


, 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांचे अधिनस्त 
निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे सोनेवाडी ( चास ) , रतडगाव , बाबुर्डी बेंद ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे सोनेवाडी 
( चास ) , रतडगाव , बाबुर्डी बेंद हे गाव निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन 
परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रूपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


सजा 


गावाचे नाव 


सनद फी वसुली रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


अहमदनगर 


निमतानदार क्रमांक २ 


सोनेवाडी ( चास ) 


11 


८७,० ९ २ 


रतडगाव 


1 


४४,१८० 


. 


बाबुर्डी बेंद 


४७,८ ९ १ 


: 


एकूण 


३ गावे 


१,७ ९ , १६३ 


: 


परिशिष्ट 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


> 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख कार्यालय 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका अहमदनगर 
सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

परिरक्षणास नव्याने 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

घ्यावयाचे गाव 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


वाळकी 


८ ९ ६ 


निमतानदार 


वाळकी 


८ ९ ६ 


निमतानदार 
क्रमांक २ 


क्रमांक २ 


२ 


देऊळगाव सिद्धी 


४७४ 


देऊळगाव सिद्धी ४७४ 


३ 


राळेगण 


५०४ 


राळेगण 


५०४ 


४ 


५०१ 


५०१ 


गुंडेगाव 
रुईछत्तीसी 


गुंडेगाव 
रुईछत्तीसी 


५ 


६५३ 


६५३ 


६ 


ur 


४५५ 


४५५ 


वाळुज 
वाकोडी 


वाळुज 
वाकोडी 


७ 


४ ९ ० 


४ ९ ० 


८ 


दरेवाडी 


४८४ 


दरेवाडी 


४८४ 


९ 


नारायणडोहो 


४२० 


नारायणडोहो 


४२० 


१० 


केडगाव 


२४३८ 


केडगाव 


२४३८ 


११ 


भोरवाडी 


४२० 


१२ 


४८३ 


घोसपुरी 
निमगाव वाघा 


१३ 


५५ ९ 


१४ 


सोनेवाडी ( चास ) १६० 


सोनेवाडी ( चास ) 


१६० 


१५ 


रतडगाव 


९ ४ 


रतडगाव 


९ ४ 


१६ 


बाबुर्डी बेंद 


१११ 


बाबुर्डी बेंद 


१११ 


एकूण 


१० 


८७७७ 


३ 


३६५ 


११ 


९ १४२ 


विष्णू सावळाराम शिंदे , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ९ सप्टेंबर २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


) 


, 


सुधारित अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . / ३ / २०२१-२२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर 
१ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , संगमनेर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , संगमनेर यांचे अधिनस्त निमतानदार 
क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे बिरेवाडी , डोळासणे , रणखांबवाडी ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , संगमनेर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे बिरेवाडी , 
डोळासणे , रणखांबवाडी हे गाव निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास 
घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


सजा 


गावाचे नाव 


सनद फी वसुली रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


संगमनेर 


निमतानदार क्रमांक २ 


बिरेवाडी 


६६५३ 


: 


: 


डोळासणे 


२५,२०४ 


: 


रणखांबवाडी 


२८,४८१ 


.. 


एकूण 


1 


६०,३३८ 


: 


: 


परिशिष्ट 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर 


अ . क्र . 


सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


निमतानदार 


आश्वी बु . 


७२५ 


निमतानदार 


आश्वी बु . 


७२५ 


क्रमांक २ 


क्रमांक २ 


२ 


२ 


आश्वी खुर्द 


४७० 


आश्वी खुर्द 


४७० 


३ 


वडगावपान 


५७८ 


वडगावपान 


५७८ 


४ 


कनोली 


१४६ 


कनोली 


१४६ 


सारोळा पठार 


५ 


५१४ 


सारोळा पठार 


५१४ 


६ 


उंबरी बाळापूर 


३ ९९ 


उंबरी बाळापूर 


३ ९९ 


७ 


निमगावजाळी 


५८४ 


निमगावजाळी 


५८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


७ 


चालू 


अ . क्र . 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका अहमदनगर 
सदस्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

परिरक्षणास नव्याने 
( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

घ्यावयाचे गाव 
सजा 

गावे 

मिळकती गावे मिळकती 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


८ 


पारगाव बु , 


४०७ 


पारगाव बु , 


४०७ 


९ 


पानोडी 


३४ ९ 


पानोडी 


३४ ९ 


तळेगाव 


७५८ 


तळेगाव 


७५८ 


१० 
११ 


चिंचोली गुरव 


६५१ 


चिंचोली गुरव 


६५१ 


१२ 


निळवंडे 


३६२ 


निळवंडे 


३६२ 


१३ 


जोर्वे 


४४१ 


जोर्वे 


४४१ 


१४ 


मांडवे बु . 


२२६ 


मांडवे बु . 


२२६ 


१५ 


सावरगाव घुले 


३७ ९ 


सावरगाव घुले 


३७ ९ 


१६ 


पिंप्री लौकी 


३०० 


पिंप्री लौकी 


३०० 


१७ 


अंभोरे 


३६३ 


अंभोरे 


३६३ 


१८ 


२६५ 


२६५ 


मालुंजे 
शिबलापूर 


मालुंजे 
शिबलापूर 


१ ९ 


२ ९ १ 


२ ९ १ 


२० 


कासारा दुमाला 


१५ ९ 


कासारा दुमाला 


१५ ९ 


२१ 


चणेगाव 


२७१ 


चणेगाव 


२७१ 


२२ 


कोकणगाव 


२३२ 


कोकणगाव 


२३२ 


२३ 


घारगाव 


२१५ 


घारगाव 


२१५ 


२४ 


खळी 


१७० 


खळी 


१७० 


२५ 


मनोली 


३०८ 


मनोली 


३०८ 


२६ 


निमोण 


५७० 


निमोण 


५७० 


२७ 


रहिमपूर 


३२४ 


रहिमपूर 


३२४ 


२८ 


नान्नज दुमाला 


३७२ 


नान्नज दुमाला 


३७२ 


२ ९ 


कौठे कमळेश्वर 


३३४ 


कौठे कमळेश्वर 


३३४ 


३० 


बिरेवाडी 


३१ 


बिरेवाडी 


३१ 


३१ 


डोळासणे 


८८ 


डोळासणे 


८८ 


३२ 


रणखांबवाडी 


५७ 


रणखांबवाडी 


५७ 


एकूण .. 


२ ९ 


१११६३ 


३ 


१७६ 


३२ 


११३३ ९ 


विष्णू सावळाराम शिंदे , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ९ सप्टेंबर २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


सुधारित अधिसूचना 


. 


, 


क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . / ४ / २०२१-२२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर 
१ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


) 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांचे अधिनस्त निमतानदार 
क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे तिळापूर , कोपरे , अंमळनेर , आंबी , दवणगाव , दरडगाव तर्फे बेलापूर व परिरक्षण निमतानदार क्रमांक २ 
यांचे सजेमध्ये मौजे तिळापूर , कोपरे , अंमळनेर , आंबी , दवणगाव , दरडगाव तर्फे बेलापूर ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली 
आहेत . 


, 


" 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे तिळापूर , कोपरे , 
अंमळनेर , आंबी , दवणगाव , दरडगाव तर्फे बेलापूर हे गाव निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजात मौजे मल्हारवाडी , घोरपडवाडी हे गाव 
परिरक्षण भूमापक , राहुरी ( शहर ) यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी 
देणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


सजा 


गावाचे नाव 


सनद फी वसुली रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


राहुरी 


निमतानदार क्रमांक २ 


तिळापूर 


1 


७२,७८२ 


. 


कोपरे 


४५,०८ ९ 


: 


अंमळनेर 


... 


२५,७१२ 


: 


आंबी 


. 


५ ९ , ६१८ 


. 


दवणगाव 


11 


१७,४५८ 


: 


: 


दरडगाव तर्फे बेलापूर 


११,७२१ 


: 


. 


परिरक्षण भूमापक राहुरी ( शहर ) मोकळ ओहळ 


1 


२ ९ , २६८ 


. 


मल्हारवाडी 


... 


२३,४०५ 


: 


: 


घोरपडवाडी 


३०,८४५ 


: 


एकूण 


३,१५,८ ९ ८ 


: 


परिशिष्ट 


जिल्हा 
अहमदनगर 
, 
तालुका 
राहुरी 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


१ 


निमतानदार 


देवळाली प्रवरा 


८२८ 


निमतानदार 


देवळाली प्रवरा 


८२८ 


क्रमाक २ . 


क्रमाक २ . 


२ 


टाकळीमियाँ 


९ ४७ 


टाकळीमियाँ 


९ ४७ 


३ 


ताहाराबाद 


६७८ 


ताहाराबाद 


६७८ 


४ 


चिंचोली 


२०३ 


चिंचोली 


२०३ 


गोटुंब आखाडा 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२०६ 


गोटुंब 
आखाडा 


२०६ 


६ 


मानोरी 


३७२ 


मानोरी 


३७२ 


७ 


मांजरी 


३६८ 


मांजरी 


३६८ 


८ 


कोल्हार 
खुर्द 


३७४ 


कोल्हार खुर्द 


३७४ 


९ 


कणगर बु . 


५ ९ ३ 


कणगर बु . 


५ ९ ३ 


सात्रळ 


४७१ 


सात्रळ 


४७१ 


१० ११ १२ 


सोनगाव 


३४० 


सोनगाव 


३४० 


तांभेरे 


३६८ 


तांभेरे 


३६८ 


१३ 


तांदुळवाडी 


२०३ 


तांदुळवाडी 


२०३ 


१४ 


बारगाव नांदूर 


५१ ९ 


बारगाव नादूर 


५१ ९ 


९ 


परिशिष्ट 


चालू 


१० 


जिल्हा 
अहमदनगर 
, 
तालुका 
राहुरी 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१५ 


कानडगाव 


२६४ 


कानडगाव 


२६४ 


१६ 


गुहा 


४१ ९ 


गुहा 


४१ ९ 


१७ 


आरडगाव 


२१४ 


आरडगाव 


२१४ 


१८ 


वळण 


४६४ 


वळण 


४६४ 


१ ९ 


म्हैसगाव 


३६३ 


म्हैसगाव 


३६३ 


मौजे वळण व म्हैसगाव हे गाव नवीन परिरक्षणास घेतले असलेने e - PCIS आज्ञावलीमध्ये सदर मिळकत पत्रिका संख्या समाविष्ट केलेले दिसून येत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२० 


तिळापूर 


१४१ 


तिळापूर 


१४१ 


२१ 


कोपरे 


५१ 


कोपरे 


५१ 


२२ 


अंमळनेर 


३१ 


अंमळनेर 


३१ 


२३ 


आंबी 


१०४ 


आंबी 


१०४ 


२४ 


दवणगाव 


३२ 


दवणगाव 


३२ 


२५ 


दरडगाव तर्फे 


१२ 


१२ 


दरडगाव तर्फे बेलापूर . 


बेलापूर 
. 


एकूण 


१ ९ गावे 


८१ ९ ४ 


६ गावे 


३७१ 


२५ गावे 


८५६५ 


परिशिष्ट 


चालू 


जिल्हा 
अहमदनगर 
, 
तालुका 
राहुरी 


सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ 


परिरक्षण 


राहुरी 
बु 
. 


३७२३ 


परिरक्षण 


राहुरी 
बु 
. 


३७२३ 


भूमापक राहुरी ( शहर ) . 


भूमापक 
राहुरी 
( 
शहर 
) 
. 


२ 


राहुरी 
खु 
. 


३८५ 


राहुरी 
खु 
. 


३८५ 


३ 


२२३१ 


२२३१ 


४ 


mc x ww 


७७१ 


७७१ 


वांबोरी ब्राम्हणी उंबरे देसवंडी 


वांबोरी ब्राम्हणी उंबरे देसवंडी 


५ 


८ ९ ० 


८ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


६ 


२३७ 


२३७ 


७ 


३०७ 


कात्रड 


३०७ 


८ 


कात्रड सडे डिग्रस 


३ ९ ८ 


३ ९ ८ 


सडे डिग्रस 


९ 


२८२ 


२८२ 


१० 


खडांब खु . 


३८६ 


खडांबे खु . 


३८६ 


११ 


वरवंडी 


१ ९ ८ 


१ ९ ८ 


१२ 


६२ 


६२ 


१३ 


मोकळ ओहोळ मल्हारवाडी घोरपडवाडी 


३ ९ 


वरवंडी मोकळ ओहोळ मल्हारवाडी घोरपडवाडी १४ गावे 


३ ९ 


१४ 


५३ १५४ 


५३ ९९ ६२ 


एकूण 


११ गावे 


३ गावे 


९ ८०८ 


विष्णू सावळाराम शिंदे , जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ९ सप्टेंबर २०२१ . 


bb 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


) 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे आडगाव शिवार 


प्रकरण क्रमांक १/२०२१ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


चौ . मी . 


७७२ - अ / १० 


८२००.०० 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -७ ९ ७ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ जून १ ९९ ३ 
रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


एकूण क्षेत्र .. 


८२००.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक ६० पब्लिक ॲमिनीटी 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांक ६० पब्लिक ॲमिनीटी 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु 
पाटबंधारे , नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ येईल . 


, 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


नाशिक , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 

. 


८ 


८ 


" 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


, 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


वाचले.- ( १ ) जिल्हा शल्य चिकित्सक , जळगाव यांचेकडील 

जावक क्रमांक सारूज / आस्था / पदभरती / क / ड / २०२१ , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 

. 


, 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 

( १ ) , ( २ ) व ( ३ ) . 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश / ४०५० / २०२१ / 
नंदुरबार , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक दंडप्र / १ / कावि -१५२ / २०२१. - ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले 
क्रमांक १ चे पत्रान्वये जिल्हा शल्य चिकित्सक , जळगाव यांचेमार्फत 
आरोग्य विभागातील गट - ड संवर्गातील परीक्षा दिनांक २६ सप्टेंबर 
२०२१ , वार रविवार , सकाळी ९ .०० ते दुपारी २.०० या वेळेत जळगाव 
शहरातील एकूण ४३ उपकेंद्रावर घेण्यत येणार आहे . सदर परीक्षेच्या 
वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच परीक्षा 
केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता 
असलेबाबत उपोद्घातातील ( १ ) चे पत्रान्वये माझे निदर्शनास आणून 
देण्यात आले आहे . 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -५७८ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
उपरोल्लेखित वाचले क्रमांक २ चे पत्रान्वये नंदुरबार जिल्ह्यात 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १ ९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत 
सर्वत्र गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे . सन २०१ ९ पावेतो 
गणपती स्थापना व विसर्जनाचे दिवशी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका 
निघत होत्या . परंतु मागील वर्षापासून कोविड -१ ९ च्या प्रादुर्भाव 
सर्वत्र झाला असून सदर प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक 
सूचना जारी केल्या आहेत . त्यानुसार सर्व सण - उत्सव साधेपणाने 
साजरा करण्याबाबत आवाहन केलेले असल्याने चालू वर्षी 
गणेशोत्सवनिमित्त मिरवणुका रद्द करण्यात आल्या आहेत . परंतु 
काही समाजकंटक मिरवणुका काढण्याचे कारणावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


त्याअर्थी , सदर परीक्षा केंद्राचे ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व 
त्याठिकाणी शांतता व सुस्वस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये . यासाठी खबरदारीचे 
उपाय म्हणून मी , अभिजीत राऊत , जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) व ( ३ ) खाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेपर सुरू झालेपासून ते संपेपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी जळगाव शहरातील एकूण ४३ उपकेंद्राचे १०० मीटर 
परिसरात कोणीही प्रवेश करू नये . सदर आदेश परीक्षार्थी , नियुक्त 
कर्मचारी , अधिकारी , पोलीस , होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही . 
तसेच परीक्षा केंद्राजवळच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व सार्वजनिक 
टेलिफोन / एस.टी.डी. / आय.एस.डी. / फॅक्स केंद्र / झेरॉक्स दुकाने , 
कॉम्प्युटर दुकाने व ध्वनिक्षेपक पेपर सुरू असलेल्या कालावधीसाठी बंद 
ठेवणेत यावेत . 


ज्याअर्थी , मा . उपसचिव , गृह विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
शासन परिपत्रक क्रमांक आरएलपी / ०६२१ / प्र.क्र .१४४ / विशा १ - ब , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ च्या परिपत्रकानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव 
२०२१ मार्गदर्शक सूचनांनुसार गणेशोत्सव साजरा करणेबाबत गणेश 
मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना बैटकांमध्ये कळविण्यात आलेले आहे . 
तरीदेखील ऐनवेळी मिरवणुका काढण्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरीत्या नोटिस बजविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) नुसार 
आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 


ज्याअर्थी , तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांतर्फे तसेच 
कामगार संघटनांतर्फे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा , धरणे , 
रास्ता रोको कार्यक्रम आयोजित होण्याची शक्यता आहे . सदर 
कार्यक्रमाचे वेळी त्यांचे मागण्यांसदर्भात प्रशासनास वेठीस धरून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


, 


सदरचा आदेश दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव . 


जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये , किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास 
ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ चे ००.०१ वाजेपासून ते 


जळगाव , २४ सप्टेंबर २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


चे 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे 
मनाई आदेश जारी होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 


लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) 


नुसार 

संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


अधिकार प्रदान केलेले इतर अधिकायांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे 


प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निर्बध लागू 


} 


नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी 


दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार , महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ चे 
००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ चे २४.०० 
वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश 
जारी करीत आहे . 


कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , 


, 


मोर्चे व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस 


अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 


घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न 


मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


लागू नाहीत . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , 


, 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


( ३ ) अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ 
रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे 
२४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


नेणे ; 


सदरचा आदेश हा दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


मनीषा खत्री , 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे , 


भा.प्र.से. , 


जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वयेचा 


नंदुरबार , १५ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 


घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


) 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -१ ९ २७ / २०२१ , धुळे 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १ ) व ( ३ ) . 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


> 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे 


35 


, 


( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे : 


आदेश 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 


, 


सभा , 


, 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२३७२ / २०२१.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
विनंती केली आहे की , धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा 
क्रांती मोर्चा , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी . 
सी . संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने 
करीत आहेत . तसेच सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या 
प्रमाणावर वाढत असल्याने वरीलप्रमाणे आंदोलने , मोर्चे , विविध 
कार्यक्रम होणार नसल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी 
योग्यप्रकारे करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) 
व ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती 
केलेली आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 


अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी 

म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू असतील . 


> 


सदरचा आदेश हा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


सदरचा आदेश हा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


धुळे , २२ सप्टेंबर २०२१ . 


नेणे ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका यांजकडून 

मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव 
मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

फेरबदल . 


> 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नर -१ / वशि -१ / १६८ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -११०५ / 
३५०० / सीआर -११४ ( ए ) / ०६ / युडी - ९ , दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 

चे 
३१ नुसार मालेगाव शहरासाठी विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अमलात आलेली 
आहे . तर सदर विकास योजनेचा वगळलेला भाग क्रमांक ३१ ( १ ) नुसार दिनांक २१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर होऊन दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधलेली ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजना आराखड्यामध्ये खालील परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद इस्लामपुरा , वॉर्ड सर्व्हे नंबर ९ ८ / २ - अ / ५ + ६ + ७ 
क्षेत्र अंदाजे १३००० चौरस मीटर ही जमीन बेघरासाठी घरे , इस्लामपुरा , वॉर्ड स नंबर ८६ / २ / १ - ब / २ / २ क्षेत्र अंदाजे १३ ९ ५.०० चौरस 
मीटर ही जमीन पार्किंग ( त्यापैकी ४७७ चौरस मीटर रहिवास विभागात समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र ) व इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर २५ - अ / 
२/४०/४५ क्षेत्र अंदाजे २१०० चौरस मीटर ही जमीन शॉपिंग सेंटरमध्ये समाविष्ट असून या निर्देशनाने प्रस्तावित असून सदर जमिनींच्या 
आजूबाजूच्या झालेला विकास पाहता , या जमिनी बेघरांसाठी घरे , पार्किंग व शॉपिंग सेंटर या विभागातून वगळून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट 
करणेबाबत , जमीनधारक श्री . सैय्यद साजिद अब्दुल रज्जाक व इतर , श्री . शेख मोहम्मद जाकिर अब्दुल लतीफ व श्री . शेख रिजवान शेख 
उस्मान कुरैशी व इतर यांनी मालेगाव महानगरपालिकेस दिनांक १८ मे २०२१ रोजी केलेल्या अर्जातील विनंतीवरून मा . महासभा ठराव क्रमांक 
१८७ , दिनांक १७ मे २०२१ अन्वये फेरबदलांची कार्यवाही सुरू करणेस मंजुरी देण्यात आलेली असून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 

मे 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये पुढील कार्यवाही करून प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यास आयुक्त , महानगरपालिका 
यांना आदेशित केले आहे ( यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधलेला ) ; 

परिशिष्ट 
मंजूर विकास योजना ( दु.सु. ) आराखड्यानुसार 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
प्रस्ताव / नियोजन 

कलम ३७ ( १ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल 


, 


अ 


चे 


१ 


२ 


इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ९ ८ / २ - अ / ५ + ६ + ७ , 

बेघरांसाठी घरे विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
आरक्षण क्रमांक २२२ , बेघरांसाठी घरे . 

समाविष्ट करणे . 
इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर ८६ / २ / १ - ब / २ / २ 

भागशः क्षेत्र पार्किंग विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
आरक्षण क्रमांक २१६ , पार्किंग , 

समाविष्ट करणे . 
इस्लामपुरा वॉर्ड सर्व्हे नंबर २५ - अ / २ / ४०-४५ , 

शॉपिंग सेंटर विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
आरक्षण क्रमांक १८ ९ , शॉपिंग सेंटर , . 

समाविष्ट करणे . 
आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा , उक्त विकास योजनेचा भाग नकाशा मालेगाव महानगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 

त्याअर्थी , ज्यांना सदरहू फेरबदलाबाबत हरकत अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील , त्यांनी सदरची जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० ( तीस ) दिवसांच्या आत आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 
त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना अथवा हरकतींचा विचार केला 
जाणार नाही . 


, 


भालचंद्र गोसावी , 


आयुक्त , 
मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , १३ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


MALEGAON MUNICPAL CORPORATION , MALEGAON 


Proposed Modification to the sanctioned Development Plan ( Second Revised ) of Municipal 

Corporation , Malegaon under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 . 


NOTICE 


1 


No. 7-9 / 2f91-9 / 9 & C / 21 2029.- Whereas , Government is Urban Development Department vide it's 
Notification No. TPS - 1105 / 3500 / CR - 114 / 06 / UD - 9 , dated 15th September 2006 has sanctioned the 
Second revised Development Plan of Malegaon Municipal Corporation which came in force from 1st 
November 2006 and thereafter sanctioned its excuded part vide Notification No , 1107 / 1662 / CR - 189 
( A ) / 108 / UD - 9 , dated 21st August 2009 which came in force from 12th October 2009 ( hereinafter 
referred to as the " said Development Plan " ) 

and whereas , in the Development Plan the land described in Schedule - A below i.e. situated at 
Islampura ward is designated for Sr. No. 98 / 2 - A / 5 + 6 + 7 , Reservation No. 222 , housing for Dishoused , 
Sr. No. 86 / 2 / 1 - B / 2 / 2 , Reservation No. 216 , Parking and Sr. No. 25 - A / 2 / 40-45 , Shopping Centre . 


and whereas , with respect to application of Mr. Sayyed Sajid Abdul Razzaque and Others , Mr. Shaikh 
Md . Zakir Abdul Lateef and Mr. Shaikh Rizwan Shaikh Usman Qureshi and Others stating development in the 
surronding area the General Body vide Resolution No. 187 , dated 17th May 2021 accorded sanctioned to initiate 
the modification to said Development Plan and ordered Commissioner , Malegaon Municipal Corporation to complete 
procedure laid down in Section 37 and to submit proposal to Government for sanction . ( Hereinafter referred to 
as the “ Proposed Modification ” . 


Schedule 


А 


Present position as per sanctioned 
Development Plan ( Second Revised ) 


Proposed Modification under Section 37 ( 1 ) of 

Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 

2 


1 


Islampura ward Sr. No. 98 / 2 - A / 5 + 6 + 7 , 
Reservation No. 222 , housing for Dishoused . 


To change the purpose of the land from Housing for 
Dishoused to Residential Zone . 


Islampura ward Sr. No. 86 / 2 / 1 - B / 2 / 2 , 
Reservation No. 216 , Parking . 


To change the purpose of the part land from Parking 
to Residential Zone . 


Islampura ward Sr. No. 25 - A / 2 / 40-45 , 
Reservation No. 189 , Shopping Centre . 


To change the purpose of the land from Shopping 
Centre to Residential Zone . 


and whereas , the Part Plan showing the said proposed modification is kept for inspection by 
General Public in the Malegaon Municipal Corporation . 


Now therefore , those who have suggestions / objections to the said modification they may in 
writing submit the same within 30 days from the date of Publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . The Malegaon Municipal Corporation will consider them while submitting proposal 
to Government for sanction . The suggestions / objections received after the prescribed date will not 
be entertained . 


BHALCHANDRA GOSAVI , 

Commissioner , 
Malegaon Municipal Corporation , 

Malegaon , 
district Nashik . 


Malegaon , 13th September 2021 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक सनिक / वि -१ / लक्ष्मीम.औ.स.सं.म . / नोंदणी रद्द आदेश / ५ ९ ६ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . अंजली 
वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , 

, 
जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी 
क्रमांक एएनआर / पीआरडी / १३५६ / , दिनांक ११ जानेवारी १ ९ ८३ 
अन्वये नोंदणी केलेल्या लक्ष्मी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदर संस्था दिनांक १८ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली 
असे समजण्यात येऊ न ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
कर्जत , १८ मार्च २०२१ . 


क्रमांक सनिक / वि -१ / हनुमान पा.पु.स.सं.म. / नोंदणी रद्द आदेश / 
६०८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . अंजली वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , 
या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / केजेटी / एलएफटी / १३५१ , 
नोंदणी दिनांक १३ नोव्हेंबर १ ९ ८४ अन्वये नोंदणी केलेल्या हनुमान 
सहकारी पाणीपुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , मानेवाडी , तालुका 
कर्जत , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


" 


सदर संस्था दिनांक १८ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


कर्जत , १८ मार्च २०२१ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिक / वि -१ / नागेश्वर बहु.स.सं.म. / नोंदणी रद्द आदेश / 
६०२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डॉ . अंजली वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / केजेटी / जीएनएल / ओ / ४५१६ , 
नोंदणी दिनांक २० डिसेंबर २०१८ अन्वये नोंदणी केलेल्या नागेश्वर 
अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , थेरगाव , तालुका 
कर्जत , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक सनिक / वि -१ / भारतरत्न इंदिरा गांधी सह , पत . / नोंदणी रद्द 
आदेश / ६२७ / सन २०२१.- मी , डॉ . अंजली वाघमारे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर मला 
प्राप्त शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल / १० ९ २ / २८७४ / सीआर -११४ / 
१५ - सी , दिनांक १० फेब्रुवारी १ ९९ ३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ९ ( १ ) अन्वये भारतरत्न इंदिरा गांधी ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याचे 
आदेश देऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये भारतरत्न इंदिरा गांधी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केजेटी / आरएसआर / सीआर / १३५५ / सन १ ९९ ० , 
दिनांक २८ जानेवारी १ ९९ ० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचे 
आदेश देत आहे . तसेच मी आणखी उक्त संस्थेचे स्वतंत्र निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे रद्द करीत आहे . तसेच उक्त संस्थेची 
स्थावर मालमत्ता योग्य रीतीने हस्तांकित करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ११० अन्वये श्री . साहेबराव 
दत्तात्रय पाटील , सहकार अधिकारी , श्रेणी १ , अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत यांची या आदेशान्वये 
शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक १ ९ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 
कर्जत , १ ९ मार्च २०२१ . 


सदर संस्था दिनांक १८ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली 
असे समजण्यात येऊ न ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


2 


डॉ . अंजली वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , 

जिल्हा अहमदनगर . 


कर्जत , १८ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


) 


अंतिम आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / शिवकृपा म . दूध कुंझर / मध्यंतरीय आदेश / १२२ / 
२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / के . सुवर्णाताई म . दूध / अंतिम 
आदेश / २८५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , कै . सुवर्णाताई 
महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , देशमुखवाडी , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक 
२ अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश 
जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सह / के.सुवर्णाताई म . दूध / मध्यंतरीय 
आदेश / ११८ / २०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश 
हा कायम करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


, 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / शिवकृपा म . दूध कुंझर / अंतिम 
आदेश / २८६ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , शिवकृपा महिला 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कुंझर , तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
जिदुविअ / जळगाव / सह / शिवकृपा म . दूध कुंझर / मध्यंतरीय आदेश / 
१२२/२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा 
कायम करीत आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / सागर दूध 

सो खेडगाव / मध्यंतरीय आदेश / ११ ९ / 
२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


अंतिम आदेश 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / के.सुवर्णाताई म . दूध / मध्यंतरीय आदेश / ११८ / 

२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


, 


. 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / सागर दूध सो . खेडगाव / 
अंतिम आदेश / २८१ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , सागर सहकारी 
दूध उत्पादक सोसायटी मर्यादित , खेडगाव , तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


जिदुविअ / जळगाव / सह / सागर दूध सो खेडगाव / मध्यंतरीय आदेश / 
११ ९ / २०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा 
कायम करीत आहे . 


विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर 
करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


चे कलम 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुवि / जळगाव / 
सह / बालाजी 

दूध 

सो / मध्यंतरीय आदेश / १२० / २०२१ , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


चे कलम 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 


अंतिम आदेश 


( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / मातृभूमी दूध साकरी / मध्यंतरीय आदेश / १०७ / २०२१ 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / बालाजी दूध सो / अंतिम आदेश / 

/ 
२८२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 

१ 
कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , बालाजी दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , रामनगर ( पिंजरपाडे ) , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 

, 
जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले अवसायनाचे 
या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / बलाजी दूध सो / मध्यंतरीय आदेश / १२० / २०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


, 


अंतिम आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / मातृभूमी दूध साकरी / अंतिम 
आदेश / २८७ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , मातृभूमी दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , साकरी , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
जिदुवि / जळगाव / सह / मातृभूमी दूध साकरी / मध्यंतरीय आदेश / १०७ / 
२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम 
करीत आहे . 


, 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


, 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . आर . व्ही . महाजन , लिपिक जळगाव अधिन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पदुम ) , जळगाव या आदेशान्वये 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


) 


अंतिम आदेश 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / राष्ट्रीय दु सो चा / मध्यंतरीय आदेश / १२३ / २०२१ , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 


" 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / गिरणा परि शे दूध सो / 
अंतिम आदेश / २८३ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , गिरणा परिसर 
शेतकऱ्यांची दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बहाळ , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक 
२ अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश 
जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सह / गिरणा परि शे दूध सो / 
मध्यंतरीय आदेश / १२४ / २०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय 
आदेश हा कायम करीत आहे . 


१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


> 


, 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / राष्ट्रीय दूध सो . / अंतिम आदेश / 
२८० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे 
कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , राष्ट्रीय सहकारी दूध उत्पादक 
सोसायटी लिमिटेड , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले अवसायनाचे 
या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / राष्ट्रीय दु.सो.चा / मध्यंतरीय आदेश / १२३ / २०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


, 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


, 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / स्वराज दूध भऊर / मध्यंतरीय आदेश / १२१ / २०२१ , 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


, 


अंतिम आदेश 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी , 


, 


( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / गिरणा परि शे दूध सो / मध्यंतरीय आदेश / १२४ / 

२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / स्वराज दूध भऊर / अंतिम 
आदेश / २८४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , स्वराज दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , भऊर , तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


) 


जिदुविअ / जळगाव / सह / स्वराज दूध भऊर / मध्यंतरीय आदेश / १२१ / 
२०२१ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम 
करीत आहे . 


, 


२०२१ , दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये मौजे आनंदवली शिवारातील 

९ 
सर्व्हे नंबर ४८/२/२ , प्लॉट नंबर ३१ ते ३७ एकूण क्षेत्रफळ 
२०७५.३ ९ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


. 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


, 


नाशिक , ९ एप्रिल २०२१ . 

, 


९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


आदेश 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव , 


जळगाव , १५ मार्च २०२१ . 


क्रमांक वि -७ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ( ओ ) / १२८८ / ५१३६ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
समाजश्री डॉ . प्रशांतदादा हिरे सहकारी रूग्णालय व संशोधन 
केंद्र मर्यादित , नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था जावक 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ( ओ ) / ५ ९ ३६ / सन २०२१ , दिनांक 
६ एप्रिल २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


, 


आदेश 


- 


नाशिक , ६ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीओ ) / ११२८ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
शांतीनाथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक 
ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०५ ९ / 
सन २०२१ , दिनांक २४ मार्च २०२१ अन्वये मौजे बेलतगव्हाण 
शिवारातील सर्व्हे नंबर २६ - ए / १ / १२ + २५ / २ - बी + २५ / २ - सी + २५ / १ 
ए + २५ - एबी व २६ - ए / १ / ८ + २६ - ए / १ - ९ व २६/१/१४ क्षेत्र १३८०,०० 
चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


, 


, 


क्रमांक वि -८ / कृषि प्रथम महिला बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था / नोंदणी / ५ ९ ३५ / १२३२ / सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका , नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
सौ . पूजा धिरजकुमार भट्टड मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित कृषि 
प्रथम महिला बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , 
तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ओ / ५ ९ ३५ / सन २०२१ , दिनांक ३१ मार्च 
२०२१ असा आहे . 


नाशिक , २४ मार्च २०२१ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीओ ) / १३६२ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
ऑर्बिट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही 
संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०६० / सन 


> 


नाशिक . ३१ मार्च २०२१ . 

, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


आदेश 


, 


असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


नाशिक , 


३ 


मार्च २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ६२१ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
पाटणी पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक 
ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०५४ / 
सन २०२१ , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये मौजे म्हसरूळ 
शिवारातील सर्व्हे नंबर २४१ / १ - ब / १ - ब / २ / १ , प्लॉट नंबर १ एकूण 
क्षेत्रफळ ४७८.४१ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


आदेश 


नाशिक , २२ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ७४८ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 

तालुका , 

नाशिक 
साकेत हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टिसी / ६०५६ / सन २०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये मौजे 
देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर २६/२ , प्लॉट नंबर १३ एकूण 
क्षेत्रफळ ५०५.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


आदेश 


, 


नाशिक , २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीओ ) / ६२२ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
ग्रीन व्ह्यू 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक 
ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६०५३ / 
सन २०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये सिडको परिसरातील 
मार्गशीर्ष सेक्टर पी -१८ मधील प्लॉट नंबर ५४ व ५५ यांसी 
क्षेत्रफळ ४७५.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


आदेश 


> 


नाशिक , १८ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ८८३ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 

तालुका , 

नाशिक 
लक्झरिया गॅलक्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टिसी / ६०५७ / सन २०२१ , दिनांक १० मार्च २०२१ अन्वये मौजे 
वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर १०/२ , प्लॉट नंबर ४३ एकूण 
क्षेत्रफळ २८५.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ८०८ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
योगेश्वर हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टिसी / ६०५६ / सन २०२१ , दिनांक १ मार्च २०२१ अन्वये मौजे आनंदवली 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ३१/१/१० , प्लॉट नंबर १ यांसी क्षेत्र 
५५ ९ .८० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


नाशिक , १० मार्च २०२१ . 


, 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


) 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / श्रीराम शेतकरी विकास सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिंगवे / क . २१ / नोंदणी रद्द / आदेश / १६४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजीत देशपांडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक श्रीराम शेतकरी विकास 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिंगवे , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
( एनएसके / एनएचडी / जीएनएल / एनसी / ५११० / सन २०१० , दिनांक ३१ 
मे २०१० ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ५५ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
अष्टविनायक रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था जावक क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
एचएसजी / टिसी / ६०५८ / सन २०२१ , दिनांक १२ मार्च २०२१ अन्वये 
मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर १७ - क / ५ / ६ यांसी क्षेत्र 
५ ९ २५.४७ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


" 


, 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


, 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


तालुका नाशिक . 


नाशिक , १२ मार्च २०२१ . 


निफाड , २५ जानेवारी २०२१ . 

. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना / श्री साईनाथ महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था 
मर्यादित , कोळगाव / क . २१ / नोंदणी रद्द / आदेश / १६३ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजीत देशपांडे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक श्री साईनाथ 
महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , कोळगाव तालुका 
निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एनएचडी / पीआरडी / ( आय ) / ५१४३ / 
सन २०१० , दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ) या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


, 


, 


क्रमांक आस्थापना / सरस्वती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पिंपळगाव बसवंत / नोंदणी रद्द / कस्टोडियन नेमणूक / आदेश / 
२४२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , अभिजित 
देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक 
सरस्वती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पिंपळगाव बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक अवसायनात 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / सीआर / १५०२ / सन 
२००० , दिनांक २० नोव्हेंबर २००० या पतसंस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर पतसंस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . सदर बँकेची येणी - देणी लक्षात न 
येण्यासारखी मालमत्ता / मत्ता , मालमत्ता व कारवाईयोग्य दावे 
( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची 
कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) नुसार 

चे 
श्री . प्रकाश नामदेव बागुल , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , निफाड , 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


निफाड , २५ जानेवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


आदेश 


तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक यांची शासकीय रिसीव्हर / कस्टोडियन 
( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


" 


सरस्वती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळगाव 
बसवंत , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) या पतसंस्थेचे 
अंतिम लेखापरिक्षण पूर्ण करण्यात आलेले असून त्यांनी अंतिम 
लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता , येणे - देणे , 
प्राप्त - अप्राप्त वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , 
दाखल व दाखल न केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी 
कस्टोडियन यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून 
या कार्यालयास दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ पावेतो सादर करावी . 
त्याचप्रमाणे सदर पतसंस्थेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी 
देणी व लक्षात न येण्यासारखे दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत 
असून याबाबत पतसंस्थेचे कस्टोडियन यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची 


क्रमांक सनिपा / प्र .१ / चैतन्य / पत / नोंदणी रद्द / आदेश / ३६४ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्रीमती भारती 
किसनराव काटुळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी , 
तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीटीडी / आरएसआर / ( सीआर ) / 
१११६ / सन १ ९९ ५ , नोंदणी दिनांक ४ एप्रिल १ ९९ ५ अन्वये नोंदणी 

४ 
केलेल्या चैतन्य ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिंचोडी शिराळ , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


आहे . 


सदर संस्था दिनांक ३१ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली 
आहे असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 

अभिजित देशपांडे . 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


सदरचा आदेश माझी सही व कार्यालयीन मोहरसह आज दिनांक 
३१ मार्च २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे . 


निफाड , २ ९ जानेवारी २०२१ . 


श्रीमती भारती किसनराव काटुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाथर्डी , तालुका पाथर्डी , 

, 
जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


पाथर्डी , ३१ मार्च २०२१ . 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिपा / प्र .१ / ग्रामविकास / पत / नोंदणी रद्द / आदेश / ३६२ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्रीमती भारती 
किसनराव काटुळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी , 
तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीटीडी / आरएसआर / ( सीआर ) / 
१११४ / सन १ ९९ ३ , नोंदणी दिनांक २७ ऑक्टोबर १ ९९ ३ अन्वये 
नोंदणी केलेल्या ग्रामविकास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पागोरी पिंपळगाव , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण 
झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


, 


, 


क्रमांक सनिश्री / मुलि / अल - कबीर बहु / संस्था नोंदणी / जाहिरनामा / 
३४० / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
अल - कबीर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० 
( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्था दिनांक ३१ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझी सही व कार्यालयीन मोहरसह आज दिनांक 
३१ मार्च २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / जीएनएल / सी / 
१२६२ / सन २०२१ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ असा आहे . 


पाथर्डी , ३१ मार्च २०२१ . 


श्रीगोंदा , २३ फेब्रुवारी २०२१ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


२१ अन्वये सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 


, 


क्रमांक सनिश्री / मुलि / साईराज गृहनिर्माण / संस्था नोंदणी / जाहिरनामा / 
३४७ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
साईराज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
येत आहे . 


तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ना.बँक / डी -४ / 
पतसंस्था / नोंदणी / निकष / ३५६ / २०१४ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ मधील 
मुद्दा क्रमांक “ इ ” मधील तरतुदीनुसार विलीणीकरण करून घेणाऱ्या 
पतसंस्थेस एक जादा शाखा देय असल्याने सदर संस्थेच्या 
मागणीनुसार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एका जादा शाखेस मंजुरी देण्यात 
येत आहे . तथापि , याबाबत अद्याप संस्थेने शाखा ठिकाणाची मागणी 
केलेली नाही . 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / एचएसजी / टीओ / 
४७८१ / सन २०२१ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ असा आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


श्रीगोंदा , २३ फेब्रुवारी २०२१ . 


, 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


आदेश 


जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , ९ मार्च २०२१ . 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / सैनिकग्राबिशेपत / विलीनीकरण / व्यंकटेश 

/ 
ग्रासबिशेपत / ४ ९ १ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रावसाहेब खेडकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर -१२५८ / २००४ , 
दिनांक १८ मार्च २००४ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता 
व मालमत्ता व्यंकटेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
हंगेवाडी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / ४७७१ / २०१७ , दिनांक ३१ मे 
२०१७ या नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये उक्त परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान 
करून विलिनीकरण करीत आहे . त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे 
दस्तऐवजाची अशावेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा 
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे 
जरुरी राहणार नाही . 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / संत तुका महा / जलसं / वर्ग / नोंदणी 
रद्द / २२४ / सन २०२१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ७०४ / सन २००४ , दिनांक 
१ डिसेंबर २००४ अन्वये नोंदणी झालेली संत तुकाराम महाराज 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , पढेगाव , तालुका कोपरगाव , 

, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


, 


1 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


उक्त आदेशामुळे सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चिंभळे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे 
व्यंकटेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हंगेवाडी , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेमध्ये विलिगीकरण 
झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


कोपरगाव , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


आदेश 


नोंदणी रद्द आदेश 


> 


, 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / जयहनुमान / जलसं / वर्ग / नोंदणी रद्द 
२२० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ७०२ / सन २००३ , दिनांक 
१ ९ डिसेंबर २००३ अन्वये नोंदणी झालेली जय हनुमान पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , ओगदी , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 


क्रमांक प्रशा -१ / यशवंत कु.पालन / नासप / स / नोंदणी रद्द / आदेश / 
४२५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १० ९ ( १ ) मधील तरतुदीचा वापर करून यशवंत सहकारी 
कुक्कुटपालन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येसगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / केपीएन / आरएसआर / सीआर / ७७२ / २००० , दिनांक ७ जून 
२००० या संस्थेची नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे . सदरच्या 
आदेशाच्या दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येऊन ती संस्था निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदीचा वापर करून यशवंत सहकारी कुक्कुटपालन सेवकांची 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येसगाव ( अवसायनात ) , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज 
अवसायक यांचे अहवालाप्रमाणे पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
झाल्यानंतर संस्थेचे न्यायालयीन दावेचे कामकाज पूर्ण करून तसेच 
संस्थेची स्थावर मालमत्ता , येणे - देणे याबाबतचे सर्व वसुली हक्क 
अबाधित ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या 
तारखेपासून नमूद संस्थेचे विसर्जन झाल्याने ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 


आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


कोपरगाव , ९ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


- 


नामदेव ठोंबळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / यशवंत / जलसं / वर्ग / नोंदणी रद्द / 
२१५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ३८८ / सन १ ९ ८३ , दिनांक 
६ एप्रिल १ ९ ८३ अन्वये नोंदणी झालेली यशवंत पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , माहेगाव देशमुख , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


कोपरगाव , २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


चे कलम 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


, 


क्रमांक सनिशे / प्र -१ / संस्कृती गृह / नोंदणी रद्द / आदेश / ८० / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल व्ही . 
भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , तालुका शेवगाव , 

, 
जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी 
क्रमांक १०३२/२००६ , नोंदणी दिनांक १६ जानेवारी २००६ अन्वये 
नोंदणी केलेल्या संस्कृती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


कोपरगाव , ९ फेब्रुवारी २०२१ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


सदर संस्था दिनांक ३ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था व निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे . 


सदरचे आदेश माझी सही व कार्यालयाचे शिक्क्यासह आज 
दिनांक 

३ मार्च २०२१ रोजी निर्गमित केले आहेत . 


सदरचे आदेश माझी सही व कार्यालयाचे शिक्क्यासह आज 
दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजी निर्गमित केले आहेत . 


अनिल व्ही . भांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शेवगाव , 


शेवगाव , ३ मार्च २०२१ . 


जिल्हा अहमदनगर . 


शेवगाव , ३ मार्च 


२०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिशे / प्र -१ / त्र्यंबक गृह / नोंदणी रद्द / आदेश / ८१ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल व्ही . 
भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , तालुका शेवगाव , 
जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी 
क्रमांक १०३७/२००६ , नोंदणी दिनांक ३१ मार्च २००६ अन्वये 
नोंदणी केलेल्या त्र्यंबक गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / संत ज्ञानेश्वर / जलसं / वर्ग / नोंदणी 
रद्द / २१० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ७७३ / सन १ ९९ ८ , 
दिनांक ३ जुलै १ ९९ ८ अन्वये नोंदणी झालेली संत ज्ञानेश्वर 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , गोधेगाव , तालुका कोपरगाव , 

, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 


सदर संस्था दिनांक ३ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था व निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे . 


आहे . 


सदरचे आदेश माझी सही व कार्यालयाचे शिक्क्यासह आज 
दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजी निर्गमित केले आहेत . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


शेवगाव , ३ मार्च २०२१ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


नोंदणी रद्द आदेश 


कोपरगाव , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिशे / प्र -१ / गायत्री गृह / नोंदणी रद्द / आदेश / ७ ९ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल व्ही . भांगरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक 
१०३३/२००६ , नोंदणी दिनांक १६ जानेवारी २००६ अन्वये नोंदणी 
केलेल्या गायत्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , शेवगाव , 
तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


3 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / कैलासगिरी / जलसं / वर्ग / नोंदणी 
रद्द / २०५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ६ ९ १ / सन २००१ , दिनांक 
३ ऑगस्ट २००१ अन्वये नोंदणी झालेली कैलासगिरी पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , कान्हेगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


सदर संस्था दिनांक ३ मार्च २०२१ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था व निगमनिकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


) 


२००३ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २००३ अन्वये नोंदणी झालेली 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 


3 


बंद झाली आहे . 


श्री दत्त दिगंबर पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , नाटेगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


कोपरगाव , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 


बंद झाली आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / मैलगिरी / जलसं / वर्ग / नोंदणी रद्द / 


कोपरगाव , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


" 


, 


, 


आदेश 


२०० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ६ ९९ / सन २००३ , दिनांक 
११ मार्च २००३ अन्वये नोंदणी झालेली मैलगिरी पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , मळेगावथडी , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


, 


, 


" 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल / ओ / ५१०१ / ८३ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतात 
की , साईलिला हमाल माथाडी कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
मंजूर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
केपीएन / जीएनएल / ओ / ५१०१ / सन २०२१ , दिनांक १२ जानेवारी २०२१ 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 


बंद झाली आहे . 


असा आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करणेत येत आहे . 


कोपरगाव , २ फेब्रुवारी २०२१ . 


नामदेव ठोंबळ , 


आदेश 


सहायक निबंधक , 


क्रमांक सनिको / प्र -१ / पा.वा.संस्था / श्री दत्त दिगंबर / जलसं / वर्ग / 


सहकारी संस्था , कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


नोंदणी रद्द / २३० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव 


कोपरगाव , १२ जानेवारी २०२१ . 


, 


या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एलएफटी / ७०१ / सन 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


नोंदणी रद्द आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / नंदकिशोर द चांगदेव / मध्यंतरीय 

दु 
आदेश / १८२ / सन २०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ . 
( २ ) चेअरमन / सेक्रेटरी , नंदकिशोर दूध उत्पादक सहकारी 

सोसायटी लिमिटेड , चांगदेव , तालुका मुक्ताईनगर , 
जिल्हा जळगाव यांचेकडील दिनांक २२ मार्च २०२१ 
चा या कार्यालयास दिनांक २५ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त 


, 


क्रमांक प्रशा -१ / अगस्ती महर्षी पाणी पुरवठा सं / कलम २१ / नोंदणी 

सं 
रद्द आदेश / २८७ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चा कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , सर्जेराव 
कांदळकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , जिल्हा 
अहमदनगर अगस्ती महर्षी पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , 
देवठाण , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर , नोंदणी क्रमांक ८८७ , 
दिनांक १० डिसेंबर २०० ९ या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम 
१० ९ ( १ ) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


झालेला खुलासा . 


सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला 


असे . 


अकोले , ४ मार्च २०२१ . 


, 


, 


" 


नोंदणी रद्द आदेश 


विलोपित आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आदेश / नंदकिशोर दु 
चांगदेव / ३१३ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव वर नमूद नंदकिशोर दूध उत्पादक सहकारी सोसायटी 
लिमिटेड , चांगदेव , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार 
पारित केलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / नंदकिशोर 

दु 

चांगदेव / मध्यंतरीय आदेश / १८२ / २०२१ , दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 

रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
जळगाव , ३० मार्च २०२१ . सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


क्रमांक प्रशा -१ / के . मिराबाई रा , काळे पाणी पुरवठा सं / कलम 
२१ / नोंदणी रद्द आदेश / २८८ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चा कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , सर्जेराव कांदळकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , 
जिल्हा अहमदनगर कै . मिराबाई रामभाऊ काळे पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , देवठाण , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर , 
नोंदणी क्रमांक ९ ३६ , दिनांक २७ ऑक्टोबर १ ९९ ६ या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज कलम १० ९ ( १ ) नुसार संपुष्टात आलेले 
असल्यामुळे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला 


, 


असे . 


अकोले , ४ मार्च २०२१ . 


४ 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


, 


> 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एएनआर / केपीएन / आरएसआर / सीआर / ५० ९ २ / ४३ ९ / सन २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतात की , 
श्री गुरुदत्त महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शिरसगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / आरएसआर / सीआर / ५० ९ २ / 
सन २०२० , दिनांक २१ मे 

२०२० असा आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणारी साधन संपत्ती संस्था यामध्ये करणेत येत आहे . 

रतन त्रिभुवन , 

सहायक निबंधक . 

सहकारी संस्था , कोपरगाव , 
कोपरगाव , २१ 

मे २०२० . 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक प्रशा -१ / साईकृपा पाणी पुरवठा सं / कलम २१ / नोंदणी रद्द 
आदेश / २८ ९ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चा कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार मी , सर्जेराव 
कांदळकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , जिल्हा 
अहमदनगर साईकृपा पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , 
भोळेवाडी , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर , नोंदणी क्रमांक 
३० ९९ , दिनांक १३ मार्च २०१५ या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
कलम १० ९ ( १ ) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


. 


सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला 
असे . 


, 


अकोले , ४ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


नोंदणी रद्द आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


- 


आदेश 


, 


क्रमांक प्रशा -१ / मुळमाता परिसर ग्राबिशे पतसंस्था / कलम २१ / 
नोंदणी रद्द आदेश / २८८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चा कलम २१ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , सर्जेराव कांदळकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोले , 
जिल्हा अहमदनगर मुळमाता परिसर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , धामणगावपाट , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एकेएल / आरएसआर / ( सीआर ) / ९ ४७ / २०१३ , 
दिनांक १३ जून २०१३ या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १० ९ 
( १ ) नुसार संपुष्टात आलेले असल्यामुळे संस्थेची कलम २१ नुसार 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ३०८ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , जय गुरुदेव महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , नारणे , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये ( महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे 
नियम २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे . 


, 


सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला 


असे . 


अकोले , ४ मार्च २०२१ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / डीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( ( डी ) / २ ९ ५ / २०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ असा आहे . 


जळगाव , ३० मार्च २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


, 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / गजानन दुगलवाडे / मध्यंतरीय आदेश / १७ ९ / २०२१ , 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


१०३ अन्वये . 


क्रमांक प्रशा -१ / धनरक्षा / नासप / स / नोंदणी रद्द आदेश / ४३२ / सन 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ 

९ 
( १ ) मधील तरतुदीचा वापर करून धनरक्षा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
( अवसायनात ) , नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / आरएसआर / सीआर / 
८१७/२००३ , दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ या संस्थेची नोंदणी या 
आदेशान्वये रद्द करीत आहे . सदरच्या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन ती संस्था 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीचा वापर करून धनरक्षा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम 
कामकाज अवसायक यांचे अहवालाप्रमाणे पूर्ण झाल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द झाल्यानंतर संस्थेचे न्यायालयीन दावेचे कामकाज पूर्ण 
करून तसेच संस्थेची स्थावर मालमत्ता , येणे - देणे याबाबतचे सर्व 
वसुली हक्क अबाधित ठेवून संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या 
आदेशाच्या तारखेपासून नमूद संस्थेचे विसर्जन झाल्याने ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


अंतिम आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / गजानन दु गलवाडे / अंतिम 
आदेश / ३०२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , गजानन दूध 
उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गलवाडे , तालुका चोपडा , 

, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
जिदुविअ / जळगाव / सह / गजानन दु गलवाडे / मध्यंतरीय आदेश / १७ ९ / 
२०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चा मध्यंतरीय आदेश हा 
कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नामदेव ठोंबळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


, 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 


कोपरगाव , २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १४ - २० , २०२१ / आश्विन २२ - २८ , शके १ ९ ४३ 


) 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , ३० मार्च २०२१ . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / श्री छ शिवाजी म दु वेळोदे / मध्यंतरीय आदेश / 
१८१/२०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय 
आदेश . 


. 


चे कलम 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


१०३ अन्वये . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / महिला दुधाबेपिंप्री / मध्यंतरीय आदेश / १८३ / २०२१ , 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


अंतिम आदेश 


१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्री छ शिवाजी म दु वेळोदे / 
अंतिम आदेश / ३०४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , श्री छत्रपती 
शिवाजी महाराज दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , वेळोदे , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ 
अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश 
जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सह / श्री छ शिवाजी म दु वेळादे / 
मध्यंतरीय आदेश / १८१ / २०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ चा 
मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / महिला दु धाबेपिंप्री / अंतिम 
आदेश / ३०३ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , महिला दूध उत्पादक 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धाबेपिंप्री , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले अवसायनाचे 
या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / महिला दु धाबेपिंप्री / मध्यंतरीय आदेश / १८३ / २०२१ , दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२१ चा मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 

तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . आर . घुले , लेखापरीक्षक , श्रेणी -१ , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , जळगाव अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था 
( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे 
अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा 
प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत 
आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


- 


1 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 

रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , ३० मार्च २०२१ . 


जळगाव , ३० मार्च २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


